पुणे संभांगातर्गत अहमदनगर जिल्ह्यातील 
तालुका बीज गुणन केंद्रावरील ४ मजूरांना 
सेवेत नियमित करुन थकबाकी अदा 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. न्यायाप्र २०१९/प्र.क्र.१००/१३ अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय-विस्तार, मुंबई-३२ 
दिनांक-१८ ऑगस्ट, २०२० 


वाचा- १. आयुक्त (कृषि) कार्यालयाचे पत्र क्र. बीवायझेड/१०१८/८५/प्र.क्र.११०/भाग-३/ 

आस्था-३, दि.२.१२.२०१९ 

२. मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद रिट पिटीशन क्र. १५८१,१५९३ ते 
१५९९/२००४ मधील दि.२०.३.२०१८ चा न्याय निर्णय 

३. मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद दाखल रिट पिटीशन क्र.६९१/१९९५ 
मधील दि.६.२.२००४ चा न्याय निर्णय 

४. मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद दाखल रिट पिटीशन क्र. २२९६, २२८०, 
२२८६ ते २२९५/२००४ मधील दि.२२.३.२०१८ चा न्याय निर्णय 

५. मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद दाखल रिट पिटीशन क्र.४८५/२००५ 

मधील दि.१३.६.२०१८चा न्यायनिर्णय 


प्रस्तावना- 


उप विभागीय कृषि अधिकारी, श्रीरामपूर यांच्या अधिनस्त असणाऱ्या श्री. मोहनराव धोंडिबा 
सोनावणे व इतर ७ मजूर यांनी मा. औद्योगिक न्यायालय, अहमदनगर येथे नोकरीत कायम करुन 
घेण्याबाबत वैयक्‍तीक युएलपी ३१४ ते ३२०/१९९४ ,३५०/१९९४ आणि १२९/१९९८ दाखल केल्या 
होत्या. सदर प्रकरणामध्ये दि.२७ नोव्हेंबर २००२ रोजी एकत्रित न्याय निर्णय होऊन मा. औद्योगिक 
न्यायालय, अहमदनगर यांनी मजूरांना पदाच्या उपलब्धतेनसार सामावून नियमित करण्याचे आदेशा 
दिले. या न्यायनिर्णयाविरोधात शासनाच्या वतीने उप विभागीय कृषि अधिकारी, श्रीरामपूर यांनी 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.१५८१/२००४ व १५९३ तते 
१५९९/२००४ दाखल केलेल्या होत्या. सदर न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये मा. उच्च न्यायालय 
खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी दि.२० मार्च २०१८ रोजी अंतिम न्याय निर्णय दिलेला असून मा. 
औद्योगिक न्यायालय, अहमदनगर यांचा दि.२७ नोव्हेंबर २००२रोजीचा न्याय निर्णय अंशत: मंजूर 
करुन रिट याचिका निकाली काढली होती. विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यायोग्य हे प्रकरण 
नाही, असे सरकारी अभियोक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी कळविले आहे. 


२. उपविभागीय कृषि अधिकारी, कर्जत यांचे अधिनस्त तालुका बीज गुणन केंद्र, कर्जत, 
जि. अहमदनगर यांचे अधिनस्त श्रीमती सुशिला बबन गोडसे, रोजंदारी मजूर यांनी मा. उच्च 
न्यायालय, औरंगाबाद येथे रिट पिटीठान क्र. ६९१/१९९५ दाखल केले होते, त्यावर दि.६.२.२००४ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र २०१९/प्र.क्र.१००/१३ ओ 


रोजी न्यायनिर्णय होऊन कामाच्या उपलब्धतेनुसार सदर मजूरास काम द्यावे तसेच ज्यावेळी पद 
Rea होईल, त्यावेळी त्यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार Rea पदावर नियमित नियुक्‍ती द्यावी. त्यानुसार 
श्रीमती गोडसे यांना कामाच्या उपलब्धतेनुसार आजतागायत करारपध्दतीने काम पुरविण्यात 
आलेले आहे. 


३. उप विभागीयय कृषि अधिकारी, अहमदनगर यांचे अधिनस्त तालुका फळरोपवाटिका, 
पाथर्डी यांचे अधिनस्त श्रीमती वत्सलाबाई सोनटक्के व इतर ३ यांनी मा. औद्योगिक न्यायालय, 
अहमनगर येथे तक्रार युएलपी क्र.१६२/१६४/ ते १६६/१९९९ दाखल केल्या होत्या. सदर 
न्यायालयाचा तक्रारदारांच्या बाजूने न्यायनिर्णय झाल्याने मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद येथे 
शासनाच्या वतीने रिट याचिका २२९६, २२८०, २२८६ ते २२९५/२००४ दाखल करण्यात आल्या, 
त्यावर दि.२२.३.२०१८ रोजी अंतीम न्यायनिर्णय होऊन मा. औद्योगिक न्यायालय अहमदनगरच्या 
दि.२७.११.२००२ रोजीच्या न्यायनिर्णयात अंशत: बदल करुन मा. प्रधान सचिव यांच्याकडे 
निर्णयासाठी ६ महिन्याच्या आत प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, असे आदेश झाले. तसेच जर पद 
रिक्‍त नसेल तर त्यांना रिक्‍त पद उपलब्ध होईपर्यंत पूर्वीप्रमाणे काम पूरविण्यात येऊन पद Rat 
झाल्यावर नियुक्‍ती देण्याचा विचार करण्यात यावा. या न्याय निर्णयाच्या विरोधात मा. सर्वोच्च 
न्यायालय, नवी दिल्ली येथे विशोष अनुमती याचिका दाखल करण्यात येऊ नये, असे मा. सरकारी 
वकील, उच्च न्यायालय, औरंगाबाद यांनी दिले आहेत. 


४. उप विभागीय कृषि अधिकारी, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर यांच्या अधिनस्त तालुका बीज 
गुणन केंद्र, कोपरगांव येथील श्रीमती दगडाबाई हिवाळे व इतर -५ यांनी मा. औद्योगिक न्यायालय, 
अहमदनगर यांच्या समोर तक्रार युएलपी क्र.१४६/१९९७ दाखल केली. सदर याचिकेवर 
दि.३०.६.२००४ रोजी अंतीम न्यायनिर्णय होऊन याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. या 
न्यायनिर्णयाच्या विरोधात मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद येथे रिट पिटीशन क्र. ४८५/२००५ 
दाखल करण्यात आले. त्यावर मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद यांनी दि.१३.६.२०१८ रोजी अंतीम 
न्यायनिर्णय देऊन शासनास ६ महिन्याच्या आंत प्रस्ताव सादर करण्यात येवून त्यावर शासन निर्णय 
होईल असे seal केळे. याचिकेतील कायदेशीर वारसादार मोनॅटरु बेनिफिटसह कोणत्याही 
SMM हक्कदार असेल तर san बेनिफिटस्‌ नंतर याचिकेतील वारसदारांना उपलब्ध करुन 
देण्यात येतील. तसेच राज्यशासन विचारात घेईल की ति सेवा बेनिफीट मिळण्यास पात्र आहे किंवा 
कसे असा न्यायनिर्णय दिलेला आहे. याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे विशोष अनुमती याचिका 
दाखल करणे आव्यक नाही, असे मा. सरकारी वकील यांनी त्यांच्या दि.६.९.२०१८ च्या पत्रान्वये 
कळविले आहे. 


५. पुणे संभागांतर्गत अहमदनगर जिल्ह्यात ग्रेड-१ मजूर यांची नियमित २९ पदे मंजूर असून 
सदर पदांपैकी आजमितीस २५ पदे भरलेली आहेत. नियमित पदावरल ग्रेड-१ मजूर नियत 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र २०१९/प्र.क्र.१००/१३ ओ 


वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्याने अथवा मृत्यूमुळे ४ पदे रिक्‍त झाली आहेत. सदर पदे भरण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय-. 


पुणे संभागांतर्गत अहमदनगर जिल्ह्यात ग्रेड-१ मजूर यांची नियमित २९ पदे मंजूर असून 
सदर पदांपैकी आजमितीस २५ पदे भरलेली आहेत. नियमित पदावरील ग्रेड-१ मजूर नियत 
वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्याने अथवा मृत्यूमुळे ४ पदे रिक्‍त आहेत. सदर पदे भरण्यासाठी 
एकूण १९ मजूरांपैकी ४ मजूर पात्र असून त्यांना पद रिक्‍त झाल्याच्या दिनांकापासून ग्रेड-१ मजूर 


म्हणून शासन सेवेत नियमित करण्यात येत आहे. 


अ. मजूराचे नांव ज्येष्ठता पद रिक्त झाल्याचा दिनांक । वेतनातील 
क्र सूचीतील परिगणना 
अनुक्रमांक (रुपयांत) 
वि श्रीमती सुशिळा ब. गोडसे शि ६.८.२०१७ (मयत झाल्याने) ४,५२,२०२/-- 
(न्यायनिर्णयाच्या दिनांकास 
प्राधान्य देवून) 
श्रीम. तसलीम पा. ठौख ९ ३१.५.२०१९ (सेवानिवृत्तीमुळे) १,००,३५०/- 
श्रीम. राजश्री वि. बोरुडे १८ ३०.६.२०१९ ८४,००० 
श्री. गंगाधर स. गायकवाड १९ ३१.७.२०१९ ६७,२०० 
एकूण ७,०३,७५२ 


उपरोक्त FR ज्येष्ठता यादी व नियुक्तीचा दिनांक बरोबर आहे, याची सर्वस्वी 
जबाबदारी आयुक्‍त (कृषि) कार्यालयाची राहील. या अटीच्या अधिन राहून रिक्‍त पदावरील 
नियुक्‍तीस व त्या अनुषंगाने त्यांना अनुदेय थकबाकीच्या रु.७,०३,७५२/-(अक्षरी रुपये एकूण- सात 
लक्ष, तीन हजार, Vest बावन्न फक्त) अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर शासन 
निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३/२०२०/व्यय-१, दि.२.१.२०२० नुसार प्राप्त 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००८१८१६३३४७८७०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
Ashok Maroti 


Atram 


(अ. मा. आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. आयुकत (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
२. कृषि सहसंचालक, (आस्थापना) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, शिवाजीनगर, पुणे 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र २०१९/प्र.क्र.१००/१३ अ 


३. विभागीय सहसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ , (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) मुंबई/नागपूर. 

५. संचालक, लेखा व कोषागारे संचाळनालय, मुंबई/नागपूर. 

६. जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, अहमदनगर 

७. तालुका कृषि अधिकारी,श्रीरामपूर/कोपरगाव/कर्जत/पाथर्डी. 

८. (१)श्रीमती सुशिला गोडसे, (2) श्रीमती तसलीम पा. शेख, (३) श्रीमती राजश्री वि. बोरुडे व 
(४श्री. गंगाधर स. गायकवाड यांना संबंधित ठिकाणच्या तालुका कृषि अधिकारी यांचे 
मार्फत. 

९. कक्ष अधिकारी, २ अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

qo. निवडनस्ती १३ अ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


